महाराष्ट्र राज्यातील नाशिक, अमरावती, 
नागपूर, औरंगाबाद व पुणे या विभागीय 
स्तरावरील जिल्ह्यामध्ये सत्र न्यायालयातील 
फौजदारी प्रकरणे वाटप करण्याबाबतच्या 
अधिकाराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : डीपीपी-२०२१/अ.सं.७३/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्‍ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ व 
महाराष्ट्र विधि विषयक कामकाज नियमावली, १९८४ 
२) गृह विभागाचे “उपसंचालक, सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता आणि 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता (गट-अ) या पदाचे सेवा प्रवेश नियम, १९९४” 
३) विधि व न्याय विभागाचे शासन आदेशा क्र. डीपीपी-२०२१/अ.सं.७३/का.१४, 
दि.२९ ऑक्टोबर, २०२१. 
प्रस्तावना - 
ज्याअर्थी, उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र.३ वरील विधि व न्याय विभाग झासन आदेशा दि.२९ ऑक्टोबर, 
२०२१ नुसार उपरोक्त नमूद पाच जिल्ह्यांमध्ये विधि व न्याय विभागामार्फत नेमलेले “जिल्हा सरकारी 
वकील व सरकारी अभियोक्ता (DGP & PP)” हे केवळ “जिल्हा सरकारी वकील (9७7)” म्हणून कार्यरत 
राहतील, आणि झासनाच्या वतीने दिवाणी प्रकरणे चालविण्याचा व दिवाणी प्रकरणाचे वाटप करण्याचा 
अधिकार त्यांनाच राहील असे निर्देश देण्यात आले होते; 


आणि ज्याअर्थी, सदर निर्देशांमुळे जिल्हा सरकारी वकील यांना शासनातर्फे फौजदारी प्रकरणाचे 
काम करण्यास तांत्रिक अडचण निर्माण झाली होती; 


त्याअर्थी, सदर शासन आदेश दि.२९ ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन शुद्धीपत्रक - 


संदर्भाधिन विधि व न्याय विभागाच्या दि.२९ ऑक्टोबर, 2029 रोजीच्या शासन आदेशातील 
परिच्छेद २ येथे नमूद,- 


“त्याअर्थी, उपरोक्त ५ जिल्ह्यातील फौजदारी प्रकरणे वाटप करण्याचा अधिकार अभियोग 
संचालनालयांतर्गत नियुक्त “सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता” यांचेकडे राहील. अन्वये, उपरोक्‍त 
५ जिल्ह्यांमध्ये विधि व न्याय विभागामार्फत नेमलेले “जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता” (OGP 
& PP) हे केवळ “जिल्हा सरकारी वकील (DGP)” म्हणून कार्यरत राहतील, क्रमश:, शासनाच्या वतीने 
दिवाणी प्रकरणे चालविण्याचा व दिवाणी प्रकरणाचे वाटप करण्याचा अधिकार त्यांनाच राहील”. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०२१/अ.सं.७३/का.१४ 
ऐवजी 
“त्याअर्थी, उपरोक्त ५ जिल्ह्यातील फौजदारी प्रकरणे वाटप करण्याचा अधिकार अभियोग 
संचालनालयांतर्गत नियुक्‍त “सहायक संचाळक व सरकारी अभियोक्ता” यांचेकडे राहील. अन्वये, उपरोक्‍त 
५ जिल्ह्यांमध्ये विधि व न्याय विभागामार्फत नेमळेले “जिल्हा सरकारी वकील (DGP)” हे “जिल्हा सरकारी 
वकील व अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता (997 & Addl.PP)” म्हणून कार्यरत राहतील. क्रमश:, शासनाच्या 


वतीने दिवाणी तसेच फौजदारी प्रकरणे चालविण्याचा अधिकार त्यांना राहीळ, आणि दिवाणी प्रकरणाचे 
वाटप करण्याचा अधिकार त्यांनाच राहील”. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०२३११२४१४४३४५५४१२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA RAMCHANDRA JADHAV 
M A H E N D R A DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 

JUDICIARY DEPARTMENT, 

2.5.4.20=397 1ec243f1 5cd8a25bfd6dbaf74efe04f80d57c22e473eb8 
R A M C H A N D R A eaac7ac344ac25a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=846337C7 1F3B3405F8D8448578B4ED3DDBE6ED2D 

B306E26977B3CDCCDDC27F 14, cn=MAHENDRA RAMCHANDRA 
JADHAV hw 

Date: 2023.11.24 14:45:54 +05'30' 

(महेंद्र रा.जाधव) 


उप विधि सल्लागार-नि-उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 


१) मा.उप मुख्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा.महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
३) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४) अपर मुख्य सचिव (अ. व सु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
६) सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, 
७) सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, औरंगाबाद, 
८) सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, नाशिक, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद व पुणे 
९) जिल्हा सरकारी वकील व अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता, नाशिक, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद 
व पुणे, सरकारी वकील यांचे कार्यालय, जिल्हा व सत्र न्यायालय, 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


